महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील 
न्यायालय मुंबई खंडपीठ सहकार 
न्यायालयातील १८५ अस्थायी पदे 
दि.१/९/२०२४ ते दि.२८/२/२०२५ 
पर्यत पुढे चालू ठेवण्याबाबत........... 
महाराष्ट्र हासन 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस-०९२४/प्र.क्र. २०३/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्रोद्योग विभाग क्र. राजस-२०२४/प्र.क्र. ५३/५ स, 
दि.१४/३/२०२४ 
3) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र आस्था/कक्ष-४/सह.न्याया/अस्थायी पदे/ 
मुदतवाढ/२०२४-२५/१८१०, दि.३/९/२०२४ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.६/९/२०२४ 


शासन निर्णय :- 

सहकार न्यायालयातील वर्ग-१, वर्ग-३ व वर्ग-४ मधील १८५ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.२ 
येथे दि.१४/३/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि. ३१/८/२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली होती. सदर १८५ अस्थायी पदांना दि.१/९/२०२४ ते दि.२८/२/२०२५ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र.३ येथे 
नमूद दि.३/९/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास 
उच्चस्तर सचिव समितीने दि.२१/१/२०११ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 
सुधारीत आकृतिबंधाचा शासन निर्णय दि.५/५/२०११ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून सुधारीत 
आकृतिबंधामध्ये उक्त अस्थायी पदांचा समावेश आहे. वित्त विभागाच्या दि.१/९/२००४ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार आकृतीबंधाचा दर तीन वर्षानी आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार शासन 
निर्णय दि.५/५/२०११ नुसार निर्गमित केलेल्या आकृतीबंधास दि.५/५/२०१४ रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाली 
आहेत. सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मुख्यसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेस्तव वित्त विभागास सादर करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.६/९/२०२४ नुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 


पदांना दि.१/९/२०२४ ते दि.२८/२/२०२५ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले 
आहेत. दरम्यानच्या काळात सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत 
सर्व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता घ्यावी अशी बाबही शासन निर्णयात नमुद केली आहे. 

सबब, शासन निर्णय दि.५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश 
आहे, या अटीच्या अधीन राहून सहकार न्यायालयातील १८५ अस्थायी पदांना दि.१/९/२०२४ ते 
दि.२८/२/२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदर पदांची विगतवारी 
पुढीलप्रमाणे आहे :- 


पदांची संख्या 
सहकार न्यायाधीठा 


'सहकारन्यााधीश अ अ 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 


न्यायालयीन लिपिक 


लेखा लिपिक 
शिवाई 


२. aie १८५ अस्थायी पदांचे न्यायालयनिहाय विवरणपत्र प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
अपिल न्यायालय, मुंबई हे स्वतंत्रपणे प्रसृत करतील. 


lc 
012 या ला 


३. यावर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक व्ही-२ २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१) 
संचालन व प्रशासन (09) (10) सहकारी न्यायालयासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ 0999)" या 
लेखाशिर्षाखाली दाखवावा व त्याखालील सन २०२४-२०२५ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि.६/९/२०२४ अन्वये विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५५/.॥६8॥॥/9$॥[॥9.90.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०२४०९२४१५४६२७३८०२ असा आहे. हा आदेडा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH PUNAMCHAND KHORGADE. 
: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 


SA NTO S H P U N A M C H A N D MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c0546acca372ce2d8edbe5dc7949386daf8955a34dfda3Ebfefs4ce 
harashtra, 


12b899ea/, postalCode=400032, st=Mal 

K H O RG A D E serialNumber=08CF3286085F 1309FD153E0C9A3 1F18D1C3CE4865E7DF75 
B4F8AA7B75A9A81EA, cn=SANTOSH PUNAMCHAND KHORGADE 
Date: 2024.09.24 15:48:27 +05'30' 


(सं.पु.खोरगडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), 


ron ७ -€ 


१०, 
११, 
व 


सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई / पुणे / नागपूर /औरंगाबाद, 

सर्व सहकारी न्यायालये,द्वारा- प्रबंधक महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड / नाशिक / जळगांव / अहमदनगर / पुणे / सातारा / 
सांगली / सोलापूर / कोल्हापूर / औरंगाबाद / नांदेड / अमरावती / नागपूर / अकोला / वर्धा / 
ठाणे / लातूर, 

वित्त विभाग (व्यय - २/ अर्थसंकल्प - १९), मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव १५-स / १७-स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 

निवडनस्ती - कार्यासन ५स. 


